अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील नागपूर विभागातील, अभियांत्रिकी व 
तंत्रज्ञान तसेच, व्यवस्थापनशासत्र विद्याशाखेच्या 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेशा 
क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
अभि_नागपूर /2028/R-4(3/4), दि.०३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील नागपूर विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
तसेच, व्यवस्थापनश्ञास्त्र विद्याशञाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४- 
२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास झासन मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
नागपूर विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान तसेच, व्यवस्थापनझास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व 
प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास प्रचलित अटी व शातींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व adi मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवर्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


ee 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
secant (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेश निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१४५१३५४७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

5 H A H AJ AH A N DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI वात 
Date: 2024.07.23 15:03:00 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.200/TE-4, Dated: 23 July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


T Perma : reer 
Se id ent घात Institute Name Institute Address District Inseibatio 
Region ia |° Code n Type 


134 |GURU NANAK 
INSTITUTE OF 
ENGNEERING & 


KHASARA NO 95, 
MOUZA 
DAHEGAON, 
TECHNOLOGY 


NAGPUR 


Nagpur 1- 
38822 
11 
Nagpur 1- 4134 }|GURU NANAK 
38822 INSTITUTE OF 
11 ENGNEERING & 
TECHNOLOGY 
Nagpur 1- 4134 }|GURU NANAK 
38822 INSTITUTE OF 
11 ENGNEERING & 
TECHNOLOGY 
Nagpur 1- 4134 }|GURU NANAK 
38822 INSTITUTE OF 
11 ENGNEERING & 
TECHNOLOGY 


Nagpur 1- 4193 |VIDARBHA 
61907 INSTITUTE OF 
81 TECHNOLOGY 
Nagpur 1- 4193 |}VIDARBHA 
61907 
81 


NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 
NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 
NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 
NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 


NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 
NAGPUR | Private- 
Self 
Financing 


KHASARA NO 95, 
MOUZA 
DAHEGAON, 
NAGPUR 


KHASARA NO 95, 
MOUZA 
DAHEGAON, 
NAGPUR 


KHASARA NO 95, 
MOUZA 
DAHEGAON, 
NAGPUR 


VIDARBHA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 
MOUZA: 
UTI(BHIVAPUR),U 
MRER ROAD, 
NAGPUR 


VIDARBHA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 
MOUZA: 


INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 


UTI(BHIVAPUR),U 
MRER ROAD, 
NAGPUR 


Region : NAGPUR 


New/ 
Existing 
Institute 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Program 


MANAGEMENT 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Rashtrasant Tukadoji 


Rashtrasant Tukadoji 


Rashtrasant Tukadoji 


Rashtrasant Tukadoji 


Intake Intake 
डं डे Approved | Approved | Varia} Course 
uivereity Tove Name of Course | छा: 2023- | for 2024-| tion |Applied for 
24 


POST 
GRADUATE 


EoA & 
Increase in 
intake 


Maharaj Nagpur 
University, Nagpur 


POST 
GRADUATE 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 


Application 
Maharaj Nagpur for new 


University, Nagpur course 


POST 
GRADUATE 


EMBEDDED 
SYSTEM & 
COMPUTING 


Application 
Maharaj Nagpur for new 


University, Nagpur course 


UNDER 
GRADUATE 


INFORMATION 
TECHNOLOGY 


Application 
Maharaj Nagpur for new 


University, Nagpur course 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


UNDER 
GRADUATE 


COMPUTER 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 

(ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
AND MACHINE 

LEARNING) 


Application 
for new 
course 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


UNDER 
GRADUATE 


COMPUTER 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 

(DATA SCIENCE) 


५] 


Application 
for new 
course 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.23 15:03:15 +05'30' 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


